RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ५, अंक १२ ] 


शनिवार , जून २ ९, २०१ ९ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक १८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४.- महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम यामध्ये आणखी 
सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम ... 


पृष्ठे 
१-२ 


दिनांक २८ जून २०१९ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमतीदिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


राजेन्द्र ग. भागवत , 
सचिव (विधि विधान ), 

महाराष्ट्र शासन, 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४. 
( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २९ जून २०१९ रोजी 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 


महाराष्ट्र 

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम . 


१ ९ ५० चा 

२ ९ . 


ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, यामध्ये 
सुधारणा 

करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम 
करण्यात येत आहे : 


आणखी 


या अधिनियमास, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था ( सुधारणा) अधिनियम, २०१ ९ असे संक्षिप्त नाव . 


१ . 
म्हणावे . 


( १ ) 


भाग चार - १८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जून २ ९, २०१९ / आषाढ ८, शके १ ९ ४१ 


. 


२ . 


महाराष्ट्र 

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम , याच्या कलम ४१ अअ मध्ये, 


१ ९ ५० चा २ ९ . 


सन १ ९ ५० चा 
अधिनियम क्रमांक 

२ ९ याच्या कलम 
४१ अअ ची सुधारणा. 


( क ) पोट -कलम ( १ ) मध्ये, 


" 


( एक ) खंड (ब ) मध्ये, “ ज्यांच्यावर उपचार ” या मजकुरानंतर , “ ( नेत्रांतर्गत ( इंट्रा ऑक्युलर) 
शस्त्रक्रिया यांसह) ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ; 

( दोन ) खंड ( क ) मध्ये, उपचार करुन घेण्यासाठी या मजकुरानंतर, ( नेत्रांतर्गत ( इंट्रा 
ऑक्युलर ) शस्त्रक्रिया यांसह ) " करुन घेण्यासाठी हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल 
( तीन ) परंतुकानंतर , पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

“परंतु आणखी असे की , जेथेकेंद्रकिंवा राज्य शासन किंवा इतर कोणतीही संस्था, यांच्याकडून 
प्राप्त होणाऱ्या सहाय्यातून व अनुदानातून, वैद्यकीय केंद्रात एखाद्या व्यक्तीवर नेत्रांतर्गत ( इंट्रा ऑक्युलर ) 
शस्त्रक्रिया करण्यात आली असेल त्याबाबतीत , अशी शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या व्यक्तीची, खंड ( ब )किंवा, 
यथास्थिति , खंड ( क ) च्या प्रयोजनासाठी लाभार्थी म्हणून गणना करण्यात येणार नाही. 

( ख ) पोट - कलम ( ५ ) मध्ये, “ किंवा नेत्रांतर्गत ( इंट्रा ऑक्युलर ) शस्त्रक्रिया ” हा मजकूर वगळण्यात 
येईल. 


~ 


" 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : DIRECTOR , 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


